महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन आदेश क्रमांकः बदली-२०२३/प्र.क्र.२२/१४-अ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
तारीख: १९ जानेवारी, २०२३ 
शासन आदेठा 
विधानपरीषद पदवीधर मतदारसंघाची निवडणूक तसेच विधानसभा रिक्‍त झालेल्या जागेच्या 
संभाव्य पोटनिवडणूक करीता मुख्य निवडणूक अधिकारी कार्यालय, सामान्य प्रशासन विभाग (कार्यासन 
क्रमांक 33) (निवडणूक शाखा) साठी काही सहायक कक्ष अधिकारी यांची आवश्‍यकता आहे. त्याकरीता 
मंत्रालयीन विभागातील खाली नमूद केलेल्या सहायक कक्ष अधिकारी यांच्या सेवा निवडणूक शाखा 
सामान्य प्रशासन विभाग यांना उपलब्ध करुन देण्यासाठी महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे 
विनियमन आणि झासकीय कर्तव्ये पार पाडताना होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५ च्या 
कलम ४ (४) व ४ (4) अनुसार त्यांची त्यांच्या नावासमोरील स्तंभ-६ मधील सामान्य प्रशासन विभागात 
बदलीने पदस्थापना करण्यात येत आहे:- 


अ. | श्री/ सहायक कक्ष पदनाम सध्याचा विभाग बदली नंतरच्या 
क्र. श्रीमती | अधिकारी नांव पदस्थापनेचा 
विभाग 
1१ | २ ३ 1 ae 4 ६ 
षि st । भि.र.जाधव सहायक कक्ष | अन्न, नागरी पुरवठा व | सामान्य 
अधिकारी ग्राहक संरक्षण विभाग । प्रशासन विभाग 
Q श्री । सु.आ.देसाई सहायक कक्ष | शालेय शिक्षण व क्रोडा सामान्य 
अधिकारी विभाग प्रशासन विभाग 


२. उपरोक्त सहायक कक्ष अधिकारी यांना मुख्य निवडणूक अधिकारी कार्यालय, सामान्य प्रशासन 
विभाग (कार्यासन क्रमांक ३३) (निवडणूक शाखा) येथील कामकाजासाठी सामान्य प्रशासन विभागात 
रुजू होण्यासाठी तात्काळ कार्यमुक्‍त करण्यात यावे. 
2. सदर आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या वेबसाईटवर वर उपलब्ध असून 
त्याचा संगणक सांकेतांक क्रमांक २०२३०११९१५४२१४३४०७ असा आहे. हा sear डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावांने, 


VRISHALI VINOD 
BHINGARDE 


5798004520960209 


(वृ.वि.भिंगार्ड) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 
संबंधित सहायक कक्ष अधिकारी (संबंधित मंत्रालयीन विभागामार्फत) 


प्रत, 
१. मा.मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन, 


शासन आदेश क्रमांकः बदली-२०२३/प्र.क्र.२२/१४-अ 


4 


अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव (आस्थापना), संबंधित मंत्रालयीन विभाग, (संबंधित 
मंत्रालय मंत्रालयीन 
विभागांमार्फत) 


प्रधान सचिव व मुख्य निवडणुक अधिकारी सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, 
मुंबई-३२ 

सह/उप सचिव (आस्थापना), संबंधित मंत्रालयीन विभाग, मंत्रालय 

उप सचिव/अवर सचिव सामान्य प्रशासन विभाग (कार्यासन-३३) 

मंत्रालय, मुंबई-३२. 

निवड नस्ती/संग्रहार्थ (कार्यासन १४-ओ. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


